पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील 
मिरारोड पोलीस उपविभागाचे विभाजन करुन नवीन 
भाईदर उपविभाग व पोलीस अधीक्षक,पालघर यांच्या 
आस्थापनेवरील वसई पोलीस उपविभागाचे विभाजन 
करुन नवीन नालासोपारा व विरार उपविभाग व 
तद्नुंषगीक पुनर्मांडणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३२१६/प्र.क्र.६९/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २६ डिसेंबर,२०१६ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः डीओएस/०३८७/२०५५/४५७/पोल-३, दि.११.६.१९९० 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस/०३९०/२५९२/प्र.क्र.४९४/पोल-३,दि.१८.०६.१९९१ 
३) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३,दि.१५.०७.२०११ 
४) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (आ/पुर्बा-२/पोल-३,दि.०४.०३.२०१४ 
५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१,दि.०२.०६.२०१५ 
६) पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे पत्र क्र.पोअ/ठाग्रा/पशा/३/सुधारीत पुर्न:मांडणी पोळीस 
उपविभाग/१००/२०१६, दि.१६.०३.२०१६ 
७ पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे पत्र क्र.पोअ/पडा-१/उविपोअ विरार-नाळासोपारा/२०१६-७२०४, 
दि.१६.०३.२०१६ 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६अ/ठाणे ग्रा. (उविपोअ वसई/ 
मिरारोड)/२८४,२०१२, दि.१२.०४.२०१६ 
९) fray पोळीस महानिरीक्षक,कोंकण परिक्षेत्र यांचे पत्र क्र.३५/इमारत/ठाणे ग्रामीण, 
पालघर/२०१६/३३३५, दि.०९.०६.२०१६ 
प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. Fa), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.८ येथील दि.१२.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये कोंकण परिक्षेत्रामधीळ पोळीस 


अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्रामधील मिरारोड पोळीस उपविभागामध्ये मागील ५ वर्षापासून मोठया 


प्रमाणात नागरी वस्ती वाढलेली असल्याने सदर उपविभागात वाहतुकीची कोंडी, गुन्हयांचे वाढते प्रमाण तसेच 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मिरारोड पोलीस उपविभागाचे विभाजन होवून 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३२१६/प्र.क्र.६९/पोल-३ 


भाईदर येथे नवीन पोलीस उपविभाग निर्माण करणे व उपविभागांच्या अंतर्गत पोलीस ठाण्यांची सुधारीत 


AAS होणेबाबत तसेच पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या कार्यक्षेत्रामधील वसई पोलीस उपविभाग येथील 


वाढत्या गुन्हयांमुळे, गुन्हेगारीमुळे व सदरचा भाग विस्तृत असल्याने वसई पोलीस उपविभागाचे विभाजन होवून 


नालासोपारा व विरार या दोन नवीन उपविभागांची निर्मिती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. त्यांनी विनंती केळी आहे की, पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण व पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या 


आस्थापनेवर उपरोक्‍त उपविभागांची निर्मिती व पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी झाल्यास कामकाज सुरळीत 


होण्यास मदत होईल. तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे पोलीसांना हाक्य होईल. भाईंदर, 


नालासोपारा व विरार या नव्याने निर्माण करावयाच्या उपविभागासाठी संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 


नाशिक यांच्या आस्थापनेवर मंजूर पोलीस उपअधीक्षकांच्या पदांपैकी ०३ पदे स्थानातंरणाने व पोलीस 


अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील नयानगर पोलीस ठाणे व पोलीस अधीक्षक,पालघर यांच्या 


आस्थापनेवरील वसई व माणिकपूर या पोलीस ठाण्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेली पोलीस निरीक्षकांच्या 


पदामधून प्रत्येकी ०१ अशी एकूण ०३ पोलीस निरीक्षकांची पदे संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 


यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्रामधील मिरारोड पोलीस उपविभागाचे विभाजन करुन 


नवीन भाईदर पोलीस उपविभाग व पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या कार्यक्षेत्रामधील वसई पोलीस 


उपविभागचे विभाजन करुन नवीन नालासोपारा व विरार पोलीस उपविभाग निर्माण करण्यास व त्यानुषंगाने 


पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्रामधील मिरारोड पोलीस उपविभागाचे विभाजन करुन 


नवीन भाईंदर पोलीस उपविभागाची निर्मिती झाल्यानंतर ठाणे ग्रामीण पोळीस उपविभाग व त्यातंर्गत येणाऱ्या 


पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी खालीलप्रमाणे असेल. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३२१६/प्र.क्र.६९/पोल-३ 


अ.क्र उपविभागाचे नाव पोलीस ठाण्याचे नाव 
a . ___  मिरारोड पोलीस उपविभाग काशिमिरा, मिरारोड, नयानगर, 

२. | भाईंदर पोलीस उपविभाग नवघर, भाईंदर, उत्तन (सागरी पोलीस ठाणे) 
3: गणेडशपुरी पोलीस उपविभाग गणेशपुरी, भिवडी ता., पडघा 

४. ।ऱाहापूर पोलीस उपविभाग शहापूर, कसारा, किन्हवली, वाशिद 

प. मुरबाड पोळीस उपविभाग मुरबाड, कल्याण ता. कुळगाव, टोकावडे 


३. पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या कार्यक्षेत्रामधील वसई पोलीस उपविभागचे विभाजन करुन नवीन 


नालासोपारा व विरार उपविभागाची निर्मिती झाल्यानंतर वसई, नालासोपारा, विरार या पोलीस उपविभागांची 


व त्यातंर्गत येणाऱ्या पोलीस ठाण्यांची पुर्नमांडणी खालीलप्रमाणे असेल. 


अ.क्र उपविभागाचे नाव पोलीस ठाण्याचे नाव 
| वसई उपविभाग वसई, माणिकपूर, asta 
२. नालासोपारा उपविभाग नालासोपारा, तुळींज 

३. विरार उपविभाग विरार, अर्नाळा 


४. नवनिर्मित भाईदर, नालासोपारा व विरार पोळीस उपविभागाकरिता संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 


अकादमी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर संदर्भाधिन क्र.१ येथे नमूद दिनांक १५.०७.२०११ च्या शासन 


निर्णयान्वये अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस उपअधीक्षकांच्या ०५ पदांपैकी ०३ पदे स्थानातंरणाने 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


३. पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील नयानगर पोलीस ठाणे व पोलीस अधीक्षक, 


पालघर यांच्या आस्थापनेवरील वसई व माणिकपूर या पोलीस ठाण्यांसाठी संदर्भाधिन क्र.१, २ व ३ येथे नमूद 


शासननिर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या पदामधून प्रत्येकी ०१ salt एकूण ०३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३२१६/प्र.क्र.६९/पोल-३ 


पोलीस निरीक्षकांची पदे संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


४. उपरोक्त पोलीस उपविभागीय कार्यालयाकरीता आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व साधनसामग्री संबंधित 


जिल्ह्याकडे उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळातून व साधनसामग्रीतून पुरविण्यात यावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२२६१६५००५०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Kailas Arjun ae वा 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


रग postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


Date: 2016.12.26 16:54:47 +05'30' 


कैलास गायकवाड 
उपसचिव, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री,गृह Gey यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर पोलीस महासंचाळक (प्रशिक्षण व खास पथके), पोळीस महासंचालक कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

१०.पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

११. पोळीस आयुक्त, ठाणे शहर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३२१६/प्र.क्र.६९/पोल-३ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 


विशेष पोळीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र,मुंबई. 


पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण/पाळघर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे/नाशिक/पालघर. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


